महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य, सेवा, गट-अ मधील 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई या पदावर 
नामनिर्देशानाने नियुक्तीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नामानि-१२१८/प्र.क्र.१२४/सेवा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १८ एप्रिल, २०१८ 


वाचा 
१ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. ४८२(५३)/४५६०/पंधरा-अ, दि. ०६.०४.२०१८ 


प्रस्तावना 

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनश्रेणी रुपये ३७४००-६७००० ग्रेड पे रु. ८९००) मधील 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती करण्यासाठी संदर्भाधीन पत्रान्वये महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाने डॉ. संजिव वामनराव कांबळे यांच्या नावांची शिफारस केली आहे. त्यानुसार शिफारसपात्र 
उमेदवारांची नियुक्‍ती संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई या पदावर करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. 


शासन निर्णय 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनश्रेणी रु. 
३७४००-६७००० ग्रेड पे रु. ८९००) मधील संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई या पदावर डॉ. संजिव वामनराव कांबळे 
(एस.सी.) (मुलाखत क्र. ०९) यांची खुल्या प्रवर्गातून संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई या पदावर नामनिर्देशनाने 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. . 

डॉ. संजिव वामनराव कांबळे यांची संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई या पदावर खालील अटी व शर्तीच्या 
अधिन राहून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

१) महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ संवर्गातील संचालक, आरोग्य सेवा या पदाचा कार्यभार 
स्विकारल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्ष इतका कालावधी हा परिविक्षा कालावधी राहील. परिविक्षाधीन कालावधीत 
त्यांनी अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास किंवा वर्तणूक अयोग्य, अपेक्षित दर्जाचे अथवा असमाधानकारक आढळल्यास 
त्यांची सेवा संपुष्टात आणली जावू शकेल किंवा त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी आवश्‍यक त्या कालावधीसाठी 
वाढविला जाईल. अशा वाढलेल्या काळामध्ये त्याचे काम समाधानकारक झाले नाही तर, त्याची सेवा कोणत्याही 
पूर्वसूचनेशिवाय संपुष्टात आणली जाईल. तसेच परिविक्षा कालावधीमधील प्रथम वेतनवाढ परिविक्षा 
कालावधीतील एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर एक वेतनवाढ अनुज्ञेय राहील. तसेच पुढील वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण झाल्यानंतर अनुज्ञेय होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः नामनि-१२१८/प्र.क्र.१२४/सेवा-२ 


२) डॉ. संजिव वामनराव कांबळे यांनी त्यांच्या नावाची नोंदणी महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यावसायिक 
अधिनियम, १९६१ अथवा महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९६५ खाली या नियुक्‍तीपूर्वी केली असली पाहिजे 
किंवा भारतीय वैद्यकीय नोंदवही मध्ये नियुक्तीपूर्वी नोंद झाळी असली पाहीजे. 

३) & सदर उमेदवारास शासकीय सेवेचा राजीनामा द्यावयाचा असेल किंवा हासकीय नोकरी अन्य 
कोणत्याही मार्गाने सोडायची असेल तर, त्यांने शासनाला कमीत कमी एक महिन्याची पूर्वसूचना दिली पाहीजे. 
अथवा एक महिन्याची आगाऊ वेतनपूर्ती केल्या शिवाय सेवेतून निवृत्त होता येणार नाही. 

8) त्यांना त्यांचे सेवाकाळलावधीत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या अटीवर चार वर्षाच्या 
कालावधीकरिता (प्रशिक्षण कालावधी धरुन) जरुर पडल्यास भारत संरक्षण किवा संरक्षण सेवेशी सबंधीत अशा 
पदावर काम करावे लागेल. हे दायित्व सेवेच्या पहिल्या दहा वर्षापर्यंत मर्यादित राहील व ४५ वर्षे वयानंतर 
सर्वसाधारणपणे लागू होणर नाही. 

4) त्यांना शासन विहित करील त्याप्रमाणे प्रशिक्षण पार पाडावे लागेल. 

&) त्यांनी हिंदी आणि मराठी भाषा परिक्षेसंबधीच्या नियमावलीनुसार जर ते या परीक्षा अगोदरच 
उत्तीर्ण झाले नसतील किंवा त्यांना उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर त्यांनी एतदर्थ मंडळाची 
मराठी/हिंदी भाषा परीक्षा विहित मुदतीत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील. 

७) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दि. ७.८.२००० 
अन्वये शासन सेवेतील नियुक्‍्तीकरिता सगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान एक आवश्यक अर्हता म्हणून निश्चिती 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रश्‍िक्षण-२०००/प्र.क्र. ६१/२००१/३९, 
दि. १९.३.२००३ अन्वये आवश्‍यक प्रमाणपत्र आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य 
अभियान, मुंबई यांचेकडे नियुक्‍ती आदेशाच्या दिनांकापासून विहित मुदतीत उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक राहील. 

८) सदर उमेदवाराची वेतनश्रेणी रु.३७४००-६७००० ग्रेड पे रु. ८९०० अशी राहील व त्यांना 
नियमानुसार अनुज्ञेय भत्ते देय राहतील. 

९) सदर उमेदवारांचे वेतन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील तरतुदीनुसार निश्चित 
केले जाईल. 

१० सदर पदाच्या निवडीकरिता सादर केलेल्या सर्व प्रमाणपत्रांची (जाती विषयक प्रमाणपत्रासह) 
सत्यासत्यता तपासण्यात येत आहे. यापैकी कोणतेही प्रमाणपत्र अवैध किवा खोटे, बनावट आढल्यास उमेदवाराचे 
नियुक्तीचे आदेश कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येतील. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी सदरहू उमेदवारांस रुजू करुन घेतेवेळी याची सर्व प्रमाणपत्रे तपासून 
घ्यावीत. 

११ सदर उमेदवारांस वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. अंनियो-१००९/प्र.क्र. ३२/सेवा-४, दि. 
१८.८.२००९ मधील तरतूदीनुसार, दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेच्या 
पदावरील कार्यरत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचे त्याच किंवा अन्य विभागातील निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेच्या 
पदावरील नियुक्तीसाठी दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर अर्ज केला असेल आणि त्याला दिनाक १ 
नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नवीन पदावर नियुक्‍त करण्यात आले असेल तर अशा प्रकरणी वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. अंनियो-१००६/८७/सेवा-४, दि. १२ जानेवारी, २००७ मधील (i) ते (iv) येथे नमूद केलेल्या सर्व 
अटींची पूर्तता झाल्यास सबंधीत शासकीय कर्मचाऱ्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ व 


पुष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नामनि-१२१८/प्र.क्र.१२४/सेवा-२ 


सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू ठरतील. दि. १८.८.२००९ च्या परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे () ते 
(iv) येथील सर्व अटींची ज्याप्रकरणी पूर्तता होत नसेल, अशा शासकीय कर्मचाऱ्यास “नवीन परिभाषित sera 
निवृत्ती योजना” लागू ठरतील. 

१२) डॉ. संजिव कांबळे हे यापूर्वी शासकीय सेवेत कार्यरत असल्याने त्यांच्याविरुध्द काही विभागीय 
चौकशी प्रलंबित अथवा प्रस्तावित असल्यास त्यांची नियुक्‍ती सदर विभागीय चौकशीच्या अधीन राहील. 

१४) डॉ. संजिव कांबळे यांनी सदर आदेशा प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत 
नियुक्‍ती स्विकारणे आवश्‍यक राहील. अन्यथा एक महिन्यानंतर सदर नियुक्तीचे आदेश आपोआपच रद्दबातल 
होतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१८१४३८२७३५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e 
Vi S h Nn U d a S Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao 
Ghodke 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 


e 
p U al d | | kra O postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=514c2e5ad6ac7 1c69b99a86a5fe 
5189556b7a95d5896bbb81496f403bb58a 
c3e, cn=Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
h O e Date: 2018.04.18 17:31:18 +05'30' 
(वि. पुं. घोडके) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


Nel 
a 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मुख्यसचिव , महाराष्ट्र राज्य, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व विभागाचे सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई (पत्राने) 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 
सर्व जिल्हाधिकारी 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना, वरळी , मुंबई 
१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
११) प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, वडाळा , मुंबई 
92) संचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई 
१३) अतिरिक्‍त संचाळक, आरोग्य सेवा (आरोग्य संस्थेमार्फत राबविण्यात येणारे कार्यक्रम ), मुंबई / 
अतिरिक्‍त संचालक, सामाजिक बांधिलकी असलेले कार्यक्रम, पुणे 


८0 SF 0०८ AV AH _-0 


५_- > ५-८ <>. ८ट>- *-> <-> <-> *थ्ऱ> 


aon 


पुष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नामनि-१२१८/प्र.क्र.१२४/सेवा-२ 


१४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये, मुंबई / प्रा.आ.के.-उपकेंद्रे-दवाखाने,मुंबई /असंसर्गजन्य, 
अंधत्व नियंत्रण व इतर, मुंबई / खरेदीकक्ष , मुंबई / निगा, देखभाल व उपचार , मुंबई / मूलभूत 
सेवा,मुंबई / रक्‍त सुरक्षा , मुंबई /अर्थसंकल्प व प्रशासन ,मुंबई / हिवताप व जलजन्य रोग, मुंबई / 
कु.क.पुणे /कुष्ठरोग व क्षय बीसीजी, पुणे 

१५) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई / पुणे/ नाशिक / कोल्हापूर / औरंगाबाद /लातूर / अकोला / 
नागपूर 

१६) उपसंचालक, आरोग्य सेवा , रुग्णालये, मुंबई / प्रा.आ.के.-उपकेंद्रे-दवाखाने,मुंबई / शुश्रुषा, मुंबई / 

खरेदी कक्ष, मुंबई / गंलगंड, मुंबई / राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, मुंबई / गुप्तरोग , मुंबई / रक्‍त 

सुरक्षा ,मुंबई / संनियत्रण व मुल्यमापन, मौखीक आरोग्य कार्यक्रम, मुंबई / कुष्ठरोग व क्षय बीसीजी, 
पुणे / वि.ल.टो, पुणे / कु.क.पुणे / आमाजिआ, पुणे / 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१ , मुंबई / महाराष्ट्र -२ , नागपूर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र -१ , मुंबई / महाराष्ट्र -२ , नागपूर 

जिल्हा शल्य चिकित्सक , सामान्य रुग्णालय (सवी 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

निवासी लेखा अधिकारी ,मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

खाजगी सचिव,मा.मंत्री (आरोग्य) / मा. राज्यमंत्री (आरोग्य), मंत्रालय, मुंबई 

स्वीय सहायक, प्रधान सचिव (सा.आ.वि.) 

सर्व सहसचिव/उपसचिव सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे स्वीय सहायक 

सर्व अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

डॉ. संजिव वामनराव कांबळे, सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षयरोग) पुणे 

निवड नस्ती (सेवा-२) 


१७ 
१८ 
ab 


22 
23 


२५ 
२६ 
२७ 
२८ 


Lo NS Oe Se a प “अ eae Se कन ७-1 


पुष्ठ ४ पैकी ४ 


